राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नागपूर येथे 
प्रतिनियुक्तीने कार्यरत श्री. सु.भा. टोंगे, 
सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश HATH: एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७ (भाग-३)/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १५ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा: १ या विभागाचे आदेशा क्र. एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ, दि. १३-०६-२०१८. 
२) या विभागाचे आदेशा क्र. एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ, दि. ०९-०९-२०२०. 
३) कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुमाआ-२०२२/ सं.क्र.११५३/ 
०१, दि. २८-०६-२०२२. 


शासन आदेश 


संदर्भाधिन क्र. १ येथील दिनांक १३-०६-२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये श्री. सु.भा. CH, सहायक कक्ष 
अधिकारी, गृह विभाग यांची राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ या कार्यालयात २ वर्षाच्या कालावधीसाठी 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. श्री. टोंगे हे दि. ०५-०७-२०१८ रोजी राज्य माहिती आयोग, नागपूर 
खंडपीठ येथे रूजू झाले होते. त्यानुसार श्री. cM यांचा २ वर्षाचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी दि. ०४-०७-२०२० रोजी 
संपुष्टात आला होता. संदर्भाधिन क्र. २ येथील दि. 08-08-2020 च्या आदेशान्वये श्री. टोंगे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस २ 
वर्षाची (दि. ०५-०७-२०२० ते ०४-०७-२०२२ पर्यंत) मुदतवाढ देण्यात आळेली होती. श्री. टोंगे यांच्या ४ वर्षाच्या 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी (मुदतवाढीसह) दि. ०४-०७-२०२२ रोजी संपुष्टात आलेला आहे. 


2. कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, मुंबई यांनी संदर्भाधिन क्र. 3 येथील दिनांक २८-०६- 
२०२२ च्या पत्रान्वये श्री. टोंगे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस एक वर्ष मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, दिनांक 
१७.१२.२०१६ अन्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांक : एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.५१०/का.१२, दिनांक १६.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्तीसाठी अटी व शर्ती आणि नियुक्तीची कार्यपध्दती याबाबतच्या धोरणामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. 
त्यानुसार दि.१७-१२-२०१६ च्या शासन निर्णयातील परि.५ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे:- 


परि.क्र. ५(अ) (३) :- प्रतिनियुक्ती प्रथमत: ३ वर्षासाठी देण्यात यावी व संबंधित अधिकाऱ्याची इच्छुकता व संवर्ग 
नियंत्रण विभागाचे सहमतीने हा कालावधी चौथ्या वर्षाकरिता वाढविण्यात यावा. परंतु चार वर्षांचा प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर आणखी एक वर्षासाठी म्हणजेच ५ व्या वर्षासाठी मुदतवाढ द्यावयाची झाल्यास मा. 
मुख्यमंत्री यांची विनिर्दिष्टपणे मान्यता घेण्यात यावी. ५ वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत 
मुदतवाढ अनुज्ञेय राहणार नाही. 


= वर परिच्छेद 3 मधील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार 4 व्या वर्षी श्री. ch, यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस १(एक) 
वर्षासाठी मुदतवाढ देण्याबाबतची विनंती शासन स्तरावर मान्य करण्यात आली आहे. या आदेशान्वये श्री. THY यांच्या 
प्रतिनियुक्‍्तीस (दिनांक ०५-०७-२०२२ ते दिनांक ०४-०७-२०२३ पर्यंत) एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७ (भाग-३)/१४-अ 


4. प्रतिनियुक्ती संदर्भात सर्व अटी व शर्ती संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन Seale नमूद केल्याप्रमाणे असतील. 
श्री. टोंगे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीसंदर्भातीलळ सदर मुदतवाढ ही अंतिम स्वरुपाची असून, त्यांना या पुढे कोणतीही 
मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. तसेच त्यांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव पुन्हा राज्य माहिती आयोग, नागपूर 
खंडपीठ यांनी या विभागाकडे सादर करु नये. दिनांक ०४-०७-२०२३ रोजी प्रतिनियुक्‍तीचा मुदतवाढीचा कालावधी 
समाप्त होताच त्यांच्या सेवा त्यांच्या मूळ विभागात परत करण्यात याव्यात. 


G. श्री. सु. भा. टोंगे, सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या प्रशासकीय बाबी गृह विभाग यांच्यामार्फत हाताळण्यात 
येतील. 
9. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१५१५२५४३८५०७ असा आहे. सदरहू आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798aScled41ada 
8a72725a47b4f0, postalCode=400032, hi 


BHIMRAO GURAV कणाचा 
(ग.भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. सु.भा. टोंगे, सहायक कक्ष अधिकारी, (राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ, नागपूर कार्यालयामार्फत) 

प्रत, 

१. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

२. राज्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ, नागपूर. 

३. सह/उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

४. उप सचिव (का.६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

५. कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, १३ वा मजला, नविन प्रशासकीय इमारत, 

मंत्रालयासमोर, मुंबई- ४०० ०३२. 
६. सा.प्र.वि./१४-अ (संग्रहार्थ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


